दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी राष्ट्रीय हातमाग 
दिवस साजरा करणे व दिनांक ८ व ९ ऑगस्ट 
रोजी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३- २८ च्या प्रचार व॒ प्रसिध्दी करिता 
नियोजीत कार्यक्रम राबविण्यासाठी निधी 
उपलब्ध करून देणे बाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. हातमाग-२०२४/प्र.क्र.७९ /टेक्स-३ 
नविन प्रशासकीय भवन,१४ वा मजला 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट,२०२४ 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७. २०२४. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र.हातमाग 
२०२३/प्र.क्र.९३/टेक्स ३ दि.१०.११.२०२३. 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र. धोरण 
२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स ५ दि.०२.०६.२०२३. 

४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,शासन निर्णय क्र.हातमाग 
२०१५/प्र.क्र१४७/टेक्स३ दि.१७.१०.२०१६. 

५. PHAM आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कार्या ५(२)/हातमाग/राज्यस्तरीय कापड 
स्पर्धा/५९६५/२०२४, दि.०१.०८.२०२४. 


प्रस्तावना- 


राज्याच्या THEM वाढीस चालना देण्यासाठी व वस्रोद्योगाला आवश्यक त्या 


उपाययोजनांना हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सन २०२३ मध्ये पुढील ५ वर्षाच्या 


कालावधीसाठी एकात्मिक व शाश्वत TAT धोरण २०२३-२८ जाहिर केले आहे.सदर धोरणातील 


मुद्दा क्र.9.८ मधील पारंपारिक वस््रोद्योग,अतिरीक्त प्रोत्साहने अंतर्गत हातमाग विणकर समुदायांच्या 


योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी आणि सामाजिक व अर्थिक विकासात या क्षेत्राच्या योगदानावर 


प्रकाह टाकण्यासाठी महाराष्ट्रातील ५ पारंपारिक क्षेत्रामधील सर्वोकृष्ट डिझाईनचा राष्ट्रीय हातमाग 


दिना निमित्त सत्कार केला जाईल असे नमुद आहे. सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ 


झासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२४/प्र.क्र.७९ /टेक्स-३ 


रोजी राष्ट्रीय हातमाग दिवस साजरा करणे व दिनांक ८ व ९ ऑगस्ट रोजी एकात्मिक व शाश्वत 
वस्रोद्योग धोरण २०२३- २८ च्या प्रचार व प्रसिध्दी करिता नियोजीत कार्यक्रम राबविण्यासाठी निधी 


उपलब्ध करून वितरीत करण्याचा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या वरील नमुद दि. ०१.०८.२०२४ 


च्या पत्रान्वये प्राप्त झाळा आहे.त्यानुसार सदर नियोजीत कार्यक्रम राबविण्यासाठी निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


दिनांक ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी राष्ट्रीय हातमाग दिवस साजरा करणे व दिनांक ८ 


व ९ ऑगस्ट रोजी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३- २८ च्या प्रचार व प्रसिध्दी 


करिता नियोजीत कार्यक्रम राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याकरीता एकात्मिक व 


शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३- २८ अंतर्गत मागणी क्र व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघु उद्योग 


(०३)(०७ राबवीण्याकरीता एकात्मीक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३- २८ च्या 


अंमलबजावणीच्या संबंधीचा प्रशासकीय खर्च, प्रसिध्दी,प्रकल्प व्यवस्थापन अभिकरण संबंधित 


खर्च व इतर खर्च (कार्यक्रम) (२८५१ ७४६३),३३,अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत 


रु.२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लक्ष फक्त ) इतका निधी सन २०२४-२५ साठी मंजूर 


निधीतून वस्रोद्योग आयुक्‍्तालयास वितरीत करुन खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधीबाबत आयुक्‍त (TAN) FATE आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य नागपूर 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून तसेच लेखाधिकारी, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य 


नागपूर यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आहरण व 


संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली वित्तीय 


नियमावली अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तके मधील विविध तरतुदी व अटींचे पालन करण्याची 


दक्षता घेवून कामाबाबतचा अहवाल तसेच महालेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घेवून 


याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः हातमाग-२०२४/प्र.क्र.७९ /टेक्स-३ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


करून दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर ae निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०८०२१७११२०१८०२ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


SHRADDHA DEVEN : 
KOCHAREKAR 


(श्रद्धा कोचरेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

५. मा.मंत्री(सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

९. महालेखापाल ( लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.आयुक्‍्त (TATA), TANT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१२.संचालक(रेशीम),रेशीम संचालनालय,नागपूर. 

१३.उपसचिव (वस्त्रोद्योग/रेशीम), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

१५.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

१७.प्रादेशिक उपआयुक्त (वस्त्रोद्योग), मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद/सोलापूर 

१७. निवड नस्ती ( टेक्स-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


